राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील उपअधीक्षक 
(गट-ब) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः इएसटी-२७१५/प्र.क्र.११२/राउशु-१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २९ ऑगस्ट, २०१५. 


वाचा: 
१) शासन निर्णय क्रमांकः गृह विभाग क्र.इएसटी-२७०८/प्र.क्र.२२८/इएक्ससी-४, 
दि.२.०९.२०११ 
२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, 
दि. २५.०८.२०१५ 
३) आयुक्त, राउञु यांचे पत्र क्र.हइएसटी-१२१४/६०/दोन-अ (१), दि.२४.०८.२०१५ 


ज्ञापन :- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्य सेवा मुख्य परीक्षेतून उपअधीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन 
शुल्क या पदासाठी शिफारस केलेल्या ११ उमेदवारांना संदर्भाधीन दि.२.०९.२०११ च्या आदेशान्वये दोन 
वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी नियुक्‍ती देण्यात आळी आहे. त्यापैकी ९ अधिकाऱ्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी संपुष्टात आणण्याचा प्रस्ताव आयुक्त, WTSI] यांनी संदर्भाधीन दि.२४.०८.२०१५ 
च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. त्यास अनुसरून खालील रकान्यातील स्तंभ (२) मधील अधिकाऱ्यांनी 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ (४) मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकास उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन 
(गट-ब) या पदावरील त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्याने. त्यांचा 
या पदावरील परिविक्षाधीन कालावधी स्तंभ (४) येथे नमूद केलेल्या दिनांकास समाप्त करण्यात येत आहे. 


अ.क्र धिका-याचे नांव रूजू झाल्याचा दिनां परिवाक्षाधी ही | 
समाप्त झाल्याचा 
दिनांक 

| १ | श्री. हशिकांत विठ्ठलरावगजे | २.०९.२०११ १.०९.२०१३ 

२ ।श्री.गणेडाविनायकबारगजे | | विनायक ब ३.०९.२०११ २.०९.२०१३ 

३ | श्री. प्रविण सुनिलकुमारतांबे | २.०९.२०११ १.०९.२०१३ 

8 श्री. रविकिरण रघुनाथ कोले २.०९.२०११ १.०९.२०१३ 

५ श्री. प्रमोद सुधाकर सोनोने ९.९.२०११ ८.९.२०१३ 

g श्री. युवराज गोशिनाथ राठोड २.०९.२०११ १.०९.२०१३ 

G श्री. सुधाकर लक्ष्मणराव कदम १३.०९.२०११ १३.१०.२०१३ 

८ श्री. सुरजकुमार गणपतराव राम २८.०९.२०११ २७.०९.२०१३ 

९ श्रीमती स्नेहा सुरेश सराफ १.१०.२०११ ३०.०९.२०१३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः इएसटी-२७१५/प्र.क्र.११ २/राउशु-१ 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०८२९१६४७४५२६२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Ankush ५ 1100010000 


Maharashtra, ou=Joint Secretary, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Gharge 02011 डी 
(अं.शा.घार्गे) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. महालेखापाल - 9/2, (लेखापरिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
३. सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क. 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/ अमरावती 

५. संबंधीत अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (मार्फत आयुक्‍्त,राउझु, मुंबई.) 

६. कार्यासन, राउशु-१ संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


